नंदुरबार 


जिल्ह्यातील 


शहादा 


तालुक्यातील ८ इतर जिल्हा मार्ग व ३ 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोत्नत/ता.शहादा/३७३८/२०१८ दि. २०/०७/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नंदुरबार 
जिल्ह्यातील शहादा तालुक्‍यातील ८ इतर जिल्हा मार्ग व ३ ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नंदुरबार यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 


करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नंदुरबार यांचा ठराव विचारात घेऊन नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 


(aed) मिळणारा रस्ता. 


करण्यात येत आहेत. 
दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक क लांबी नंतरचा 
a (fe aT.) क्रमांक 

: प्रमुख जिल्हा मार्ग-१ पासून नांद्या - इतर । (०/०० ते ३२/८५० ३२.८५० । प्रमुख जिल्हा 

कुसुमवाडे - चिखली - औरंगपूर - परीवर्धे - जिल्हा |। ३२.८५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-३५ 

वाघोदे - काथर्दादिगर - धुरखेडा - लांबोळे- मार्ग 

वर्धे - टेंभे ते प्रमुख जिल्हा मार्ग-१६ ला ०९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 


२. राज्यमार्ग-०१ उमरी - मोहिदा - कळमसरे - इतर (०/०० ते 38/840) ३४.४५० प्रमुख जिल्हा 
छोटा धनपूर - न्यूबन - लाखपूर - करडे - जिल्हा । ३४.४५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-३६ 
तुळजा - आकसपूर - कुडावद - कुसुमवडे - मार्ग 
फत्तेपूर - तलावडे - लक्कडकोट - अंबापुरी Yo 
रस्ता. 

3. शहादा - मोहिदा - सोनवद - कहाटुळ - इतर | (0/00 ते 94/400) १५.५०० _। प्रमुख जिल्हा 
निंभोरा - जयनगर रस्ता. जिल्हा । 94.400 कि.मी. कि.मी. मार्ग-३७ 

मार्ग 
५१ 

४. ससदे - शिरूड - शहादा - लोणखेडा - इतर (०/०० ते ३५/७५० ३५.७५० प्रमुख जिल्हा 
सावखेडा - गोगापूर - दामळदे - जावदा ते जिल्हा | ३५.७५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-३८ 
प्रमुख जिल्हामार्ग-१५ ला मिळणारा रस्ता. मार्ग 

42 

प. सुलवाडे - पिप्री -अवघे - जुनवने - मोहिदा इतर । (०/०० ते १६/८०० १६.८०० | प्रमुख जिल्हा 
- होळ - उंटावद - तिखोरा - पिंगाने - जिल्हा । १६.८०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-३९ 
कुकडेल ते राज्यमार्ग- ०४ ला मिळणारा मार्ग 
रस्ता. १३ 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ५/००) १४.५०० प्रमुख जिल्हा 
६. मोहिदा - पाडळदा - परिवर्धा - कथार्दा - १२ ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-४० 
धुरखेडा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते 2/400) 
१४ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ७/००) 
१६ ७.०० कि.मी. 

9. प्रकाशा - FRIST - भादे - आलखेडा - इतर (०/०० ते १७/१५०) १७.१५० प्रमुख जिल्हा 
मोहिदा (त.ह.) ते इतर जिल्हा मार्ग-१३ पर्यंत । जिल्हा । १७.१५० कि.मी. कि.मी. मार्ग-४१ 
रस्ता. मार्ग 

३७ 

८. राज्यमार्ग-५ ते होळगुजरी - डोंगरगांव - इतर (०/०० ते १६/५००) २६.५०० प्रमुख जिल्हा 
मोहिदा (त.श.) -वरूळ- कानडी- ars जिल्हा |। १६.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-४२ 
रस्ता. मार्ग 

१४ 
इतर (०/०० ते १०/००) 
जिल्हा |। १०.०० कि.मी. 
मार्ग 
43 
एकूण १९३.५०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४५/नियोजन-२ 


उपरोक्त रस्त्यांपैकी १) अनुक्रम-३ या रस्त्यावरील सा.क्र. ०/०० ते १/०० व सा.क्र. 3/00 ते ९/५०० 
या लांबीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दि. १२/०९/२०१७ रोजी काम पूर्ण करण्यात आलेले असून 
सदर रस्त्याच्या देखभाल व दुरूस्तीचा कालावधी काम पूर्ण झाल्याच्या दिनांका पासून पाच वर्षापर्यंत आहे. 
२) अनुक्रम-५ या रस्त्यावरील अवघे - जुनवने - पिंगाने या ९.०० कि.मी. लांबीवर मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना २०१९-२० अंतर्गत काम प्रस्तावित आहे. “सदर लांबीवर संबंधीत योजनेचा देखभाल व दुरूस्तीचा 
कालावधी संपल्यानंतरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे करण्यात येतील.” या अटीच्या अधीन 
राहून सदर रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १९३.५०० ने वाढ होवून एकूण लांबी (929.230 + १९३.५००) म्हणजेच 
९७४.७३० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १७९.००कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१३९२.८९ - 
१७९.००) म्हणजेच १२१३.८९ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची लांबीत १४.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (४०७१.७२० - १४.५००) म्हणजेच ४०५७.२२० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१५००२१४०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant pc far कका asd ac या 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
ry त 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 
Vinayakrao Patil s2xeeeers sre 
(प्रशांत पाटील) 


अवर सचिव,(नियोजन) महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या 
रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहादा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


2० ७ & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


